महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक:-नासेमं-१०२२/प्र.क्र.११६/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २८ एप्रिल, २०२३. 


आदेडा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार प्रशासकीय 


कारणास्तव खालील तक्त्यात नमूद अवर सचिव यांची बदली करण्यात येत असून, त्यांची 


पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ येथे दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अवर सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
विभाग 
a २ ३ णि कत 
१ | Mae अर्जुन माळी । इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग । वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२८१४२४२५४५०७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK 


BABURAO MANE 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


२. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग/वैद्यकीय 


शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


३. सह/उप सचिव (आस्थापना), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग/वैद्यकीय 


शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


४. श्री.आनंद अर्जुन माळी, अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. निवड नस्ती का.१४, संग्रहार्थ. 


